पिटीशन फॉर लिव्ह टू सिव्हील अपील 
क्र.८५१९/२००६ युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध 
स्टेट ऑफ गुजरात प्रकरणी मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने 
अनधिकृत प्रार्थना स्थळाचे बांधकाम 
निष्कासित / नियमित करणे / स्थलांतरीत 
करणे यासंबंधी नव्याने सर्वकष व सुस्पष्ट 
धोरणानुसार नेमण्यात आलेल्या 
महानगरपालिका स्तरीय समितीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक :- सीटीएम ०२१५/प्र.क्र.9४/वि.शा.१ ब 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : ०१ जुले, २०१५ 
वाचा :- शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांकः सीटीएम ०९०९/प्र.क्र.५५८(भाग-२)/वि.शा.१ ब, 
दिनांक ०५.०५.२०११ 
शुद्धीपत्रक - 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने पिटीशन फॉर लिव्ह टू सिव्हील अपील क्र.८५१९/२००६ मध्ये 
अनधिकृत धार्मिक स्थळांची बांधकामे निष्कासित करणे / स्थलांतरित करणे / नियमित करणे 
यासंबंधी दिनांक २९.०९.२००९ व त्यानंतर दिलेल्या निदेशाच्या अनुषंगाने धोरण निश्चित 
करुन अवैध धार्मिक स्थळाबाबत प्रत्येक अवैध धार्मिक स्थळनिहाय आढावा घेऊन अशी 
अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करणे / स्थलांतरित करणे / नियमित करणे बाबत कृती 
कार्यक्रम करावा असे आदेश दिले होते त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने दिनांक ०५.०५.२०११ 
च्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, महापालिकास्तरीय समित्यांची नियुक्‍ती 
केली आहे.सदर महानगरपालिका स्तरीय समिती मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, 
अमरावती व औरंगाबाद या शहरांकरीता नियुक्‍त करण्यात आली आहे. मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांनी जनहित याचिका क्रमांक १०४/२०१० मध्ये दिनांक ९ जानेवारी, २०१५ रोजी 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक :- सीटीएम ०२१५/प्र.क्र.७४/वि.शा.१ ब 


महानगरपालिका असलेल्या सर्व शाहरांमध्ये महानगरपालिका स्तरीय समिती स्थापन 
करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :- सीटीएम 
०९०९/प्र.क्र.५५८(भाग-२)/वि.शा.१ ब, दिनांक ५ मे, २०११ मधील परि.१ (lll) अन्वये 
महानगरपालिका स्तरीय समिती मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती व औरंगाबाद 
या MSHA नेमण्यात आलेल्या महानगरपालिका स्तरीय समिती आता राज्यातील सर्व 
महानगरपालिका क्षेत्रात नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 

सदरहू शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०६३०११३३३१३६२९ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Sunil 
Sunil ठो GN So amar 
. Sovitkar, C = IN, S = 
J a | k U aa a [ ernment si M aharashtra, 
OU = Home Department 


Sovitkar ४६४७४५० 
(सु.ज.सोवितकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa, 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव. 
सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा. 
सर्व विधान परिषद / विधानसभा सदस्य. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग. 
प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. (पत्राने) 


oOo Ke 6 & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक :- सीटीएम ०२१५/प्र.क्र.७४/वि.शा.१ ब 


१०, 
११, 
१२. 
१३. 
१४. 
94. 
१६. 
१७, 
१८. 
१९, 
२०. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्त. 

सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हादंडाधिकारी. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व जिल्हा परिषदा 
सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

सर्व पोळीस अधिक्षक. 

व्यवस्थापकीय संचालक ,एम. आय.डी.सी./सिड्को/एस.टी.महामंडळ /म्हाडा 
महाव्यव्यस्थापक (पश्चिम रेल्वे/मध्य रेल्वे) 

सर्व नगरपालिका / नगर परिषद मुख्याधिकारी. 
निवडनस्ती (वि.शा.१ ब) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


